राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील प्रबंधक गट ब 
(राजपत्रित) या संवर्गातील दि.०१.०१.२०२४ रोजीची 
तात्पुरती जेष्ठता सूची प्रसिध्द करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ग्रासंअ-२०२४/प्र.क्र.३५/ग्रा.सं.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ एप्रिल, २०२४. 


संदर्भ : 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना दि.२१.६.२०२१ 
२. शासन निर्णय क्र. ग्रासअ २०२२/ प्र.क्र.६०/ग्रा.सं.-४, दि.६.२.२०२३ 


शासन परिपत्रक : 


ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ व्यपगत होऊन ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ दि.२०.७.२०२० 
पासून लागू झाला आहे. या अधिनियमातील तरतूदीनुसार गठित राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व 
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांचेकरीता अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे निर्माण करण्यात आलेली 
आहेत. त्यानुसार प्रबंधक-गट ब (राजपत्रित) या संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम दि.१.१.२०१५ पासून लागू आहेत. 


२. संदर्भ क्र १ मधील सूचनांनुसार अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त राज्य 
ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील प्रबंधक गट ब (राजपत्रित) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२४ ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


३. राज्य व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या कार्यालया अंतर्गत कार्यस्त प्रबंधक गट-ब 
(राजपत्रित) या संवर्गातील पदावरील अधिकाऱ्याची दि.०१.०१.२०२४ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती 
जेष्ठतासूची सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत काही आक्षेप असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याबाबत शासन परिपत्रक 
दिनांकापासून १० दिवसांच्या कालावधीत आपले निवेदन राज्य आयोगाकडे सादर करावे. विहित 
कालावधीत आक्षेप / त्रुटी प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठता सूचीतील नमूद अधिकाऱ्यांची माहिती / तपशील 
बरोबर असल्याचे गृहीत धरून ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात येईल. 


५. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाला विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठता सूचीची प्रत 
संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घ्यावी व ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील प्रबंधक गट ब (राजपत्रित) या 
संवर्गातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्याऱ्यांना जेष्ठता सूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्यातबाबत 
कळवावे. तसेच त्याबाबतचे संबंधितांचे आक्षेप / त्रुटी यांची छाननी आपल्या कार्यालयातील अभिलेख्यानुसार 
तपासून आपल्या अभिप्रायासह शासनाकडे १५ दिवसांत पाठवावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ग्रासंअ-२०२४/प्र.क्र.३५/ग्रा.सं.४ 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेताक क्र. २०२४०४०४१५३७५३१८०६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ याच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIKAS MOHAN RAUT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD 
CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2257bfd8267 1 46a9a0f6fe86e45 5cfabd6b353b41a3dc 
de19df1c89749d0de4d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=65D403E0F9767CEEA21CB169A8A5475E77BE5 
35DEEEF3CF5809A87BF3A020F2F, cn=VIKAS MOHAN RAUT 


Date: 2024.04.04 15:50:30 +05'30' 


(विकास राऊत) 
सोबत : परिशिष्ट “अ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई 

2) सर्व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग 

१) संबंधित प्रबंधक (राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांचेमार्फत) 
2) निवडनस्ती ग्रासं-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्र ग्रासअ-२०२४/प्र.क्र.३५/ग्रा.सं.४, दि.०४.०४.२०२४ सोबतचे जोडपत्र 
परिशिष्ट -अ 


१. संवर्गाचे नांवः- प्रबंधक गट (ब), (राजपत्रित ), राज्य / जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग. 
२. वेतनश्रेणीः- एस -१५, ४१८००-१३२३०० 


३. दि.०१ जानेवारी २०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 


ज्येष्ठठा |शासकीय कर्मचा- [सबंधित जन्मदिनांक संवर्गात प्रत्यक्ष शैक्षणिक अर्हता 
क्रमांक ।यांचे नांव 


मार्ग 
pe | 


ee जनी ere 
.अ.प्र. देशमुख ।पदोन्नती  ।०५.०७.१९६६ |खुला ०५.०६.२०१७ |३०.०५.२०१७ ।|३१.०७.२०२४ बी.ए. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे प्रलंबित 
याचिका क्र.२७९७/२०१५ व इतर याचिकेच्या 
,वि.अ. तायडे |पदोन्नती  1०१.०६.१९६६ ।|अ.जा. — [30.04.2090 [30.04.2099 |३१.०५.२०२४ बी.ए. अधिन ग्रासंक-२०१५/३००/प्र.क्र.८२/ ग्रासं- 
एल.एल.बी. ।४, दि. २६.०५.२०१७ अन्वये प्रबंधक पदावर 
; : “ | र्‌ | | | | । | क | 
| | ; | | | | | | 


उ.सु. चव्हाण ।सरळसेवा |१७.०७.१९७७ ।|खुला ३०.०९.२०१९ ।२३.०९.२०१९ |।३१.०७.२०३५ बी.एस.सी मा. सर्वोच्च न्यायालय,दाखल विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र.२८३०६/२०१७ व साप्रवि/ १६-ब 
.चं.रा. थोटे सरळसेवा |।२२.०४.१९७४ |खुला २३.०९.२०१९ [23.08.2098 |३०.०४.२०३२ | बी.एस.सी. |यांच्या दि. २९.१२.२०१७ च्या पत्रातील 
एल.एल.बी. सूचनांनुसार संकीर्ण-२०१९/ प्र.क्र.३३/ ग्रासं- 
MAA उगोकार सिरळसेवा [24.02.9920 ॥इ.मा.व  |२३.०२.२०१९ [23.08.2092 |२८.०२.२०३2८ एम.ए. ४, दिनांक २०.०९.२०१९ अन्वये प्रबंधक 
पदावर पदोन्नती. 


cae 
id 


शासकीय कर्मचा- 
क्रमांक ।यांचे नांव 


मार्ग 
शिक आळा ee ee ee 
श्री.ना. भि. pared ।[सरळसेवा |।२४.०७.१९८१ |खुला २३.०९.२०१९ ।२३.०९.२०१९ |३१.०७.२०३९ बी.एस.सी 
एल.एल.बी 


९ .स. पं. पदोन्नती २०.०६.१९६६ ।|अ.जा. २०.१२.२०२२ ।१९.१२.२०२२ ।३०.०६.२०२४ विशेष न्यायालय, ठाणे येथे खटला क्र.५६/२०१५ 
एल.एल.बी ।च्या अधिन राहून पदोन्नती देण्यात आली आहे. मा. 

सर्वोच्च न्यायालय,दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ व साप्रवि/ १६-ब यांच्या दिनांक 
०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या 
सूचनानुसार व शासन आदेश क्र. ग्रासंअ- 
२०२१/प्र.क्र.६८/ग्रा. स.-४, दि. १६/१२/२०२२ 
अन्वये प्रबंधक पदावर पदोन्नती. 


श्री. ग्या. म. सोनवळे |पदोन्नती  ।२०.०७.१९८० FEAT  ।|१९.१२.२०२२ ।१९.१२.२०२२ |39.03.203¢ ।एम.एस.सी मा. सर्वाच्च न्यायालय,दाखल विशेष अनुज्ञा 
एल.एल.बी  ।याचिका क्र.२८३०६/२०१७ व साप्रवि/ १६-ब 
श्री. अ. कि. वासनिक |पदोन्नती  ।२७.०६.१९७८ |अ.जा. — [99.92.2022 |१९.१२.२०२२ |३०.०६.२०३६ |एम.ए. AAT विचाक 04.04.2029 च्या शासन 
एल.एल.बी निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनानुसार व शासन 
आदेश क्र. ग्रासंअ-२०२१/प्र.क्र.६८/ग्रा. स.-४, दि. 


। | : | | | | * न | | | | | | | | | | । | | | | | | | न १ | | | | | | 


Digitally signed by VIKAS MOHAN RAUT 
V | KA M H A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL SUPPLIES 
AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2257bfd8267 146a9a0f6fe86e455cfabd6b353b41a3dcde1 9df1c89 
749d0de4d, postalCode=400032, st=Maharashi 


tra, 
serialNumber=65D403E0F9767CEEA21CB169A8A5475E77BE535DEEEF3CF 
5809A87BF3A020F2F, cn=VIKAS MOHAN RAUT 
Date: 2024.04.04 15:51:11 +05'30' 


(विकास राऊत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


